असा. क्र. २६ रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


whet 


महाराष्ट शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


सोमवार, एप्रिल १०, ook, / IH २०, शके १९२८ 


—— न्य ननज 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-अ 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्यये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांब्यत्तिरिक्‍्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० एप्रिल २००६ 


अधिसूचना 

मार्ग परिवहन महामंडळ कायदा, १९५०. 

क्रमांक एसटीसी. ३४०६,/प्र. क्र. ३१/परि-१.--मार्ग परिवहन अधिनियम, १९५० (१९५० चा ६४) 
च्या कलम ५(४) आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ नियम, १९५२ च्या कलम ३(१) अन्वये 
राज्य शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व शक्तींचा वापर करून भारत सरकार, नौकानयन, भूतल 
परिवहन व महामार्ग मंत्रालय यांच्या क्र. आरटी, १७०१/१/०५-टी, दिनांक १२ जानेवारी २००६ च्या 
पत्रान्वये कळविल्यानुसार महाराष्ट्र शासन, केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून, श्री. एस. के. दाश, संयुक्‍त 
सचिव (टी अँण्ड अ) डी/ओ.आर.टी. अँन्ड एच. यांची, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
संचालक मंडळावर शासकीय संचालक म्हणून नियुक्‍ती करीत आहे. 


हा आदेश अधिसूचना प्रसारित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रमेश शिंदे, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार-अ--४२ (२६३) 
i feng : रुपरे छ.०० ] 


२६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल १०, २००६/ चैत्र २०, शके १९२८ [भाग चार-अ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 10th April 2006 


NOTIFICATION 


Roap TRANSPORT Corporation Act, 1950. 

No. STC. 3406/CR-31/TRA-1.—In exercise of the powers vested with 
State Government under section 5(4) of Road Transport Corporation Act, 
1950 (64 of 1950) and the rule No. 3 (1) of Maharashtra State Road 
Transport Corporation Rules, 1952, Shri S. K. Dash, Joint Secretary 
(T and A) D/o. R-T and H is appointed as Director on M.S.R.T. Corporation 
as nominee of Central Government as informed by Government of India, 
Ministry of Shipping, Road Transport and Highways vide their letter 
No. RT-17013/1/05-T, dated 12th January 2006. 


This order will come into force with effect from the date of Notification. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


RAMESH SHINDE, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


